राष्ट्रीय हत्तीरोग निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत 
कार्यरत २७३ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/ अपदे /प्र.क्र.२६०/आ-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १९ एप्रिळ, २०२१ 
संदर्भ :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.६.०८.२००७. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे /प्र.क्र.२६०/ 
आ-५ दि.२२.०९.२०२० 
३) वित्त विभाग arma निर्ण क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, 
दि.१५.०२.२०२१ 
४) संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक संआसे/राहिनिका/अस्थायी पदे/चालू 
ठेवणेबाबत/२२७१-७३/२०२१, दि.०३.०२.२०२१ 


शासन निर्णय: 

हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे येथे 
कार्यरत असलेली खाली नमूद केलेली २७३ अस्थायी पदे दिनांक ०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ 
पर्यंत वरील अनु. क्र. २ येथील झासन निर्णयान्वये पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. सदर मुदत 
दि.२८.०२.२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. सदर पदे राज्यातील जनतेस आरोग्य विषयक सेवा 
सातत्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवडयक असल्याने, या पदांना दिनांक ०१/०३/२०२१ ते 
दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या पदांचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२१- 
२०२२ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१)- रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१) (०२)- हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रम 

सांकेतांक (२२१० ०५८५) अनिवार्य 


aes निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१ ८/अपदे/प्र.क्र.२६०/आ-५ 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प.क्र.८/१ ६/आ.पु.क., 
दिनांक १५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४१९१४५८५०३७१७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(अर्चना वालझाडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


धन 
नी 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 

- उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

. हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग नियंत्रण पथके (सवी. 

. हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग सर्वेक्षण पथके (सवी. 

. वैद्यकीय अधिकारी, हत्तीरोग संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 

. आरोग्य अधिकारी, ठाणे/नागपूर महानगरपालिका. 

१०.महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (व्यय-१३) (अर्थसंकल्प-१९) मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १,२,३,५ व अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती. 


Oy BS eS CSC AD AD: त 


पृष्ठ2पैकी2 


लेखाशिर्ष 


अ.क. कार्यालय/जिल्हा 


cl 
“4 
q 
ny? 


{ 
I 
a 
gens 
: 
= 
os 
23% 
ma 


35) र्ड 


BRR R 


१६ ।चंद्रपर ह.नि.प 
p< us ह.नि.प 


गडचिरोली ह.नि.प 
१९ ।धानोरा ह.नि.प 


